मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्‍त केलेल्या मे.पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे मे, 
२०१८ ते माहे जानेवारी, २०१९ या नऊ महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा: 


axe) 


. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे.प्राईस वॉटर हाऊस HI प्रा.ली. यांच्या दरम्यान 
झालेला करार दि.१७.११.२००९ 
२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : GAD-HIGe ०८०/४/ 
209%-0/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७ व दि.०९.१०.२०१७ 
. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोळल-३, 
दि.२९.०५.२०१५ . 
४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६ व दि.२५.०७.२०१७. 
५. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. GAD मातंसं ०८०/४/२०१४-७/७, 
दि.२०.०३.२०१८. 
६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि. 
१३. १२. २०१८. 
७. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली., यांची माहे मे, २०१८ ते माहे मे, २०१८ ते माहे 
जानेवारी, २०१९ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीचे देयकांबाबत दि. ०४.०१.२०१९ 
आणि ०१-०२-२०१९ चे पत्र. 


AN 


प्रस्तावना :- 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे.प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स USL, या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती 
केली आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१३.१२.२०१८ अन्वये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीला मुंबई हहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणुन मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच तद्नंतर गृह 
विभाग, शासन निर्णय दि.१३.१२.२०१८ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला दि.१.५.२०१८ ते दि.३०.४.२०१९ पर्यंत मुतदवाढ देण्यात 
आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.२०.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात 
प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे मे, २०१८ ते माहे जानेवारी, २०१९ या नऊ महिन्याच्या कालावधीसाठी 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 


पाहिलेल्या कामाची देयके उपरोक्त संदर्भाधीन sh. येथील नमूद दि.०४.०१.२०१९ आणि ०१-०२- 
२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केली आहेत. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि. २०.०३.२०१८ अन्वये 
निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे मे, २०१८ ते माहे जानेवारी, २०१९ या नऊ महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर 
मिळून) रु. ८१,२९,१६२/- (अक्षरी एक्याऐंशी लाख एकोणतीस हजार एकशे बासष्ट रुपये फक्त) 
इतक्या रकमेची देयके मे.पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


Mumbai CCTV Project (May २०१८ to Jan २०१९) 


Applicable 
Man Total 
Amount र OPE Total 
F Resource : वी Month Deployment Applicable , Sub Total GST @ 
Period Month Designation per Claimed Amount 
Name Rate (Percentage) Amount (INR) १८% 
Resource (INR) (INR) 
(INR) (INR) 
(INR) 
L= 16% 
[=] Cc [es] 2 le G H = FXG J K= l+J M = K+L 
OF K 
Subhash Principal 
. 328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 
2,98 ,000 40% १,३९,५०० 
May- Pande Consultan 
949,400 ४,१८४ ७,५५,६८४ १,३६,०२३ ८,९१,७०७ 
9¢ Himanshu | Managing 
२,७९,००० १००% २,७९,००० 
Goyal Consultan 
_.. | Senior 
Abul Zaidi 242,000 400% 2,42,000 
Consultan 
Subhash Principal 
. 328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 
2,198,000 40% १,३९,५०० 
Jun- Pande Consultan 
: : 949,400 ३५,६५९ ७,८७,१५९ १,४१,६८९ ९,२८,८४८ 
9¢ Himanshu} Managing 
2,198,000 400% 2,8 ,000 
Goyal Consultan 
o4st May - 
Senior 
२०१८ Abul Zaidi 6 242,000 400% 242,000 
‘ onsultan 
० 
Subhash Principal 
34st , ३,२४,००० २५% ८१,००० 
Patil Consultan 
December 
Nikhil Managing 
२०१८ २,७९,००० ५०% १,३९,५०० 
Pande Consultan 
ul- 
Himanshu | Managing 9,49, 400 १३,८९१ ७,६५,३९१ १,३७,७७० ९,०३,१६१ 
१८ २,७९,००० १००% २,७९,००० 
Goyal Consultan 
Senior 
Abul Zaidi | Consultan 242,000 400% 2,42,000 
Subhash Principal 
. 328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 
2,8 ,000 ५०% १,३९,५०० 
Aug- Pande Consultan 
; - 9,49,400 १०,६१३ ७,६२,११३ १,३७,१८० ८,९९,२९३ 
9¢ Himanshu | Managing 
२,७९,००० १००% २,७९,००० 
Goyal Consultan 
_. | Senior 
Abul Zaidi 242,000 400% 242,000 
Consultan 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 


Subhash Principal 
328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 
2,198,000 40% १,३९,५०० 
Sep- | Pande Consultan 
4 949,400 १७,६८७ ७,६९,१८७ १,३८,४५४ ९,०७,६४१ 
ष्ट Himanshu | Managing 
२,७९,००० १००% २,७९,००० 
Goyal Consultan 
Senior 
Abul Zaidi ह २,५२,००० १००% २,५२,००० 
onsultan 
Subhash Principal 
328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 2,52 ००% १,३९,५ 
000 0 00 
Oct- | Pande Consultan lars a ye 
& : च ७,५१,५०० ९,९०२ ७,६१,४०२ १,३७,०५२ ८,९८,५५४ 
१८. Himanshu | Managing 
2,98,000 900% 2,98 ,000 
Goyal Consultan 
Senior 
Abul Zaidi ह २,५२,००० १००% २,५२,००० 
onsultan 
Subhash Principal 
328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 
2,198,000 40% १,३९,५०० 
Nov- Pande Consultan 
७ - ७,५१,५०० ११,४३८ ७,६२,९३८ १,३७,३२९ ९,००,२६७ 
भेट Himanshu | Managing 
2,98,000 १००% २,७९,००० 
Goyal Consultan 
Senior 
Abul Zaidi 2,542,000 400% 242,000 
Consultan 
Subhash Principal 
328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
Nikhil Managing 
2,198,000 40% १,३९,५०० 
Dec- Pande Consultan 
é 949,400 १२,४०१ ७,६३,९०१ १,३७,५०२ ९,०१,४०३ 
9¢ Himanshu | Managing 
2,98,000 400% 2,8 ,000 
Goyal Consultan 
Senior 
Abul Zaidi C 2,42,000 900% 2,42,000 
onsultan 
Subhash Principal 
328,000 24% ८१,००० 
Patil Consultan 
o4st Jan Nikhil Managing 
२,७९,००० ५०% १,३९,५०० 
2098 to Jan- Pande Consultan 
8 ; ; 949,400 ९,८४५ ७,६१,३४५ १,३७,०४२ ८,९८,३८७ 
34st Jan पेर Himanshu | Managing 
2,98,000 400% 2,98 ,000 
२०१९ Goyal Consultan 
Senior 
Abul Zaidi C 2,42,000 400% २,५२,००० 
onsultan 
Total ६७, ६३,५०० | १,२५,६२० | ६८,८९,१२० | 92,80,082 | ८१,२९,१६२ 


होप 
अ) उपरोक्त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.३ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) 
तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
देण्यात येत आहे. सदर रकमेमध्ये माहे मे, २०१८ ते माहे जानेवारी, २०१९ या नऊ 
महिन्यासाठी १८ % वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 
पोलीस, (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१११६०५०४८५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN ४५५५८५७५०५ 


ra, 
2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46 
d241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 2ND 


FLOOR,MANTRALAY, MUMBAI, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
A | KWA MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2019.02.11 16:08:02 +05'30° 


(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

५. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मे.पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - २८. 

११.अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

१२.निवड नस्ती / पोल-३ 


३३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


